कुटुंब कल्याण कार्यक्रमांतर्गत मंजुर ९४३५ 
अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२१ ते 
दि.३१.०८.२०२१ या कालावधी पर्यंत 
मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी २०२१/१२३/प्र.क्र.ई६९/ कु.क. 
१० वा मजला, बी विंग, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत 
नवीन मंत्रालय, लो.टि. मार्ग, मुंबई- Yoo ००१ 
तारीख: २३ मार्च, २०२१ 


वाचा - 
१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी -२०२०/२४२/ 
प्र.क्र.१३१/कुक, दिनांक : १७.०९.२०२० 
२) संचालक, आरोग्य सेवा (२), पुणे यांचे पत्र क्रमांकः संआसे/ आस्था/ मुदतवाढ/ ९४३५पदे/ 
मुदतवाढ/कक्ष-२क/ न.क्र.५६/७२०९/२०२१, दि.०१.०२.२०२१ 
३) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आपुक, दि.१५.०२.२०२१ 


प्रस्तावना - 

कुटुंब कल्याण कार्यक्रमांतर्गत विविध योजनांतर्गत कार्यरत असलेल्या ९४३५ अस्थायी पदांना 
संदर्भ क्र. १ अन्वये दि.०१.०९.२०२० ते दि.२८.०२.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. कुटुंब 
कल्याण कार्यक्रमांतर्गत कार्यरत ९४३५ अस्थायी पदांना पुढील मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव 
संचालक, आरोग्य सेवा (२), पुणे यांनी संदर्भ क्र.२ अन्वये शासनास सादर केला आहे. अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ देण्याबाबत वित्त विभागाने संदर्भ H.3 च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना 
प्राधिकार दिले आहेत. त्यानुसार वरील अस्थायी पदांना पुढील मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासन 
स्तरावर विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय- 

कुटुंब कल्याण कार्यक्रमांतर्गत विविध योजनांच्या अंमलबजावणीकरीता मंजूर असलेल्या 
९४३५ अस्थायी पदांना वित्त विभागाच्या दि.१५.०२.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये दि.०१/०३/२०२१ ते 
३१/०८/२०२१ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. सन २०२०- 
२०२१ व सन २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षाकरीता सदर अस्थायी पदांच्या वेतनावरील खर्च विभागाच्या 
अर्थसंकल्पात २२११-कुटुंब कल्याण या मुख्य लेखाशिर्षाखाली मंजूर केलेल्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी २०२१/१२३/प्र.क्र.६९/ कु.क. 


कुटुंब कल्याण कार्यक्रमांतर्गत मंजूर असलेल्या अस्थायी पदांचा ळेखाशिर्षनिहाय तपशिल 
खालील प्रमाणे आहे :- 


अ.क्र लेखाशिर्ष एकूण मंजूर अस्थायी पदे 
ze Q 3 
k= राज्य HEI कल्याण केद्र (2299 0034) ४५ 
२ | जिल्हा कुटुंब कल्याण केंद्र (२२११ 0049) ११९ 
३ | प्रादेशिक कुटुंब कल्याण केद्र (२२११ ०१०२) २५ 
४ | बहुद्देशिय आरोग्य कर्मचारी योजना (२२११ ०१३१) ५० 
५ | dante कुटुंब नियोजन शिक्षण (२२११ ०१२२) 
६ । ए.एन.एम.प्रशिक्षण केद्र (२२११ ०१११) ३३६ 
७ । ग्रामीण कुटुंब कल्याण केंद्र (२२११ ०१४९) ८६८८ 
८ | शासकोय नागरी कुटुंब कल्याण केंद्र (२२११ ०१७६) १६९ 
एकूण ९४३५ 


सदर झासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.१५/०२/२०२१ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३२३१२०४३२४६१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Varsha Munja Bharose 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


7 ou=Public Health Department, 
a rs ha U Nn) a postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2f3096a175796cc670522c4aff97da20b7 
08981b5122e87c8346c4cc7468f821, 


B h serialNumber=1bd844032884bbf2167bc99cd853 
7 a ro S e 25223aceef69d02bd455b7ca6972491623e0, 
cn=Varsha Munja Bharose 
Date: 2021.03.23 16:56:48 +05'30' 


(वर्षा मुं. भरोसे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखापरीक्षा/(लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी २०२१/१२३/प्र.क्र.६९/ कु.क. 


२. अधिदान व लेखा कोषागार, मुंबई 

३. आयुक्त, तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

४. संचालक, आरोग्य सेवा, संचालनालय, मुंबई. 

५. अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा, कुटुंब कल्याण, पुणे (५ प्रती) 

६. अधिदान व लेखा कोषागार, मुंबई. 

७. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 

८. सचिव, आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय, केंद्र शासन, निर्माण भवन, नवी दिल्ली . 

९. विभागीय संचालक, Ha, ८५/२, पर्वती पहिला माळा, दर्पण बिडींग सहकार नगर, पुणे. 

१०.आयुक्‍त, महानगरपालिका (सर्व) 

११.सह संचालक (अर्थ व प्रशासन) आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

१२.उप संचाळक, आरोग्य सेवा मंडळ (सवी 

१३.उप संचालक, आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे 

१४. जिल्हा शल्य चिकित्सक, सामान्य रुग्णालय (सर्व) 

१५. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी 

१६. वैद्यकीय अधिकारी, केंद्रीय रुग्णालय, उल्हासनगर,जिल्हा ठाणे 

१७. प्राचार्य, नागपूर कॉलेज ऑफ होमिओपूथी व बायोकेमिस्ट्री, ५४३, आरमशाळा, लेआऊट, 
ग्रेट नाग रोड, नागपूर ४४० ००९. 

वह, वैद्यकीय अधिक्षक, सामान्य आरोग्य, शुश्रुषा विद्यालय परिचर्या शाळा, नागपूर 

१९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

२०. वित्त विभाग (व्यय-१३) मंत्रालय, मुंबई 

२१.नियोजन विभाग (का-१४१२) मंत्रालय, मुंबई., मुंबई 

२२.सार्वजनिक आरोग्य विभाग (आस्थापना) मंत्रालय, मुंबई 

२३.निवडनस्ती /कु.क. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


